मंत्रालयीन विभागातील लिपिक/लिपिक- 
टंकलेखकांसाठी सेवा प्रवेशोत्तर प्रशिक्षण 
परीक्षा सन २०२१ करीता अर्ज मागविण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः सेप्रप१ ९१९/प्र.क्र.३२/का.१७ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
तारीख: १७ जून, २०२१. 


वाचा :- सामान्य प्रशासन विभागाचे समक्रमांकाचे दिनांक ०३ मार्च,२०२० चे परिपत्रक. 


शासन परिपत्रक- 


महाराष्ट्र शासन दुय्यम मंत्रालय सेवा ( निम्नस्तर लिपिक ) सेवाप्रवेशोत्तर प्रशिक्षण परीक्षा नियम, 
दिनांक ६ जून, १९७७ मधील तरतुदीनुसार मंत्रालयीन विभागातील लिपिक व लिपिक-टंकलेखकांसाठी 
सन २०२१ मध्ये आयोजित करावयाच्या सेवाप्रवेशोत्तर प्रशिक्षण परीक्षेसाठी प्रथमच बसण्यास पात्र 
असलेल्या व पुन्हा बसु इच्छिणाऱ्या (Repeater) उमेदवारांचे विहित नमुन्यातील अर्ज या परिपत्रकान्वये 
मागविण्यात येत आहेत. जुले-ऑगस्ट दरम्यान परीक्षेचे आयोजन करण्याचे प्रस्तावित आहे. 
२. मंत्रालयीन विभागातील लिपिक/लिपिक-टंकलेखकाचे सेवाप्रवेशोत्तर प्रशिक्षण परीक्षा या 
परीक्षेचा अभ्यासक्रम हा पायाभूत प्रशिक्षणामध्ये अंतर्भूत करण्यात आलेला आहे. हे पायाभूत प्रशिक्षण 
ऑनलाईन पध्दतीने दिनांक ७ फेब्रुवारी,२०२१ ते १८ फेब्रुवारी,२०२१, दिनांक 09 एप्रिळ,२०२१ ते १२ 
एप्रिल,२०२१ व दिनांक ३१ मे,२०२१ ते ११ जून,२०२१ या कालावधीत पूर्ण करण्यात आले आहे. 
३. मंत्रालयीन विभागातील जे लिपिक/लिपिक-टंकलेखक सन २०२१ च्या परीक्षेस पहिल्यांदाच 
बसण्यास पात्र आहेत तसेच पुन्हा बसु इच्छित आहेत (Repeater) अशा लिपिक/लिपिक-टंकलेखकांचे 
विहित नमुन्यातील अर्ज आस्थापना अधिकाऱ्यांनी प्रमाणित करुन, या विभागाकडे दिनांक १० जुलै, 
२०२१ पर्यंत पाठवावेत. यापूर्वी संदर्भाधीन परिपत्रकान्वये सन २०२० मध्ये आयोजित करावयाच्या परीक्षेकरीता 
अर्ज मागविण्यात आलेले होते. त्या परिपत्रकास अनुसरुन ज्या लिपिक-टंकळेखकांचे अर्ज विभागांनी पाठविलेले 
आहेत त्यांचे अर्ज पुन्हा सामान्य प्रशासन विभागास पाठवू नयेत. 
४. मंत्रालयीन विभागातील लिपिक/लिपिक-टंकळेखकाचे सेवाप्रवेशोत्तर परीक्षेसाठी सादर 
करावयाचा विहित नमुन्यातील अर्ज मंत्रालयीन इंट्रानेटवरील “आवेदन पत्र” या शिर्षाखाळी उपलब्ध 
आहे.सदर अर्जामध्ये उमेदवाराचा नियुक्ती दिनांक, उमेदवाराने पायाभूत प्रशिक्षण पूर्ण केले आहे किंवा 
कसे तसेच त्याच्या नियुक्तीचा प्रकार (सरळसेवा/पदोन्नती/अनुकंपा) इत्यादी माहिती बरोबर असल्याची 
आस्थापना अधिकाऱ्यांनी खात्री करावी. विहित नमुन्यातील अर्जात उमेदवाराने आपले संपूर्ण नाव, 
नियुक्‍ती दिनांक, विभागाचे नाव इत्यादी तपज्ञील अचूक नमूद करावा. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः सेप्रप१९१९/प्र.क्र.३२/का.१७ 


५. लिपिक-टंकलेखक सेवाप्रवेशोत्तर प्रशिक्षण परीक्षा विहीत संधीत व कालावधीत उत्तीर्ण न 
झाल्यास संबंधीत लिपिक-टंकलेखकाची वेतनवाढ रोखण्याची तसेच, सामान्य प्रशासन विभागामार्फत 
आयोजित होणारी परीक्षा हीच संधी म्हणून गणण्यात येणार असल्यामुळे, परीक्षेस बसण्यास पात्र असूनही 
जर उमेदवाराने परीक्षेचा अर्ज सादर केला नाही किंवा अर्ज सादर करुनही परीक्षेस उपस्थित राहीला 
नाही, तरीही त्यावर्षी आयोजित झालेली परीक्षा ही संबंधित उमेदवारास देण्यात आलेली एकसंधी म्हणून 
गणण्यात येईल. या तरतूदी संबंधित लिपिक-टंकळेखकांच्या निदर्शनास आणाव्यात. 
६. सदर परिपत्रक सर्व संबंधित लिपिक/लिपिक-टंकळेखकांच्या (प्रतिनियुक्‍तीवर/रजेवर 
असलेल्या लिपिक/लिपिक-टंकलेखकांसह) कृपया त्वरीत लेखी स्वरुपात निदर्शनास आणावे व त्यांची 
स्वाक्षरी घेऊन आपल्या अभिलेखात जतन करुन ठेवावे. त्याबाबतची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित 
विभागाच्या आस्थापना शाखेची राहील, याची कृपया नोंद घेण्यात यावी. 

सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२१०६१७१२२४४३०९०७ असा आहे. हे परिपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Rajendra Pandurang Wagh 
Of Mahi 


ral 
artment, postalCode=400032, 


hi 
9e4468a6 3fe9f9F2a565a07 90f46e3c 14a37 15b23704304 


Rajendra 
Panduran g Wa g Jp) ssretemer=7acbeesoaba719e274345304467 ated 


f26dd2089ed03e6b 1 bd92bd, cn=Rajendra Pandurang Wagh 
2021.06.17 12:34:42 +05'30' 


(राजेंद्र वाघ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. सर्व मंत्रालयीन विभाग (आस्थापना) 
२. सामान्य प्रशासन विभाग/कार्यासन १४-अ 
३. निवडनस्ती 


पृष्ठ २ पैकी २ 


